आर्थिक गुन्हे विभाग, मुंबई येथे दाखल करण्यात 
आलेल्या गु. र. क्र. ८९/२०१३ या प्रकरणात विशेष 
सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती करण्यात 
आलेल्या अँड.श्रीमती कल्पना चव्हाण यांना तसेच 
यापुर्वी विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती 
करण्यात आलेल्या अँड.श्री.अविनाश आव्हाड 
यांना व्यावसायिक फी मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१३/प्र.क्र. ३८७/पोल-१० 
२ रा मजला, मंत्रालय, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०१ नोव्हेंबर, २०१७ 


संदर्भ : १) विधी व न्याय विभाग, अधिसुचना क्र. SPP-9109&/U.O.R.&8/D-XIV, 
दिनांक १९ ऑगस्ट, २०१७ 
२) विधी व न्याय विभाग, अधिसुचना क्र. SPP-9093/U.0.R.902/D-XIV, 
दिनांक ०१ फेब्रुवारी, २०१४ 


शासन निर्णय: 

आर्थिक गुन्हे विभाग, मुंबई येथे दाखल करण्यात आलेल्या गु. र. क्र. ८९/२०१३ या 
प्रकरणी शासनाच्या वतीने कामकाज पाहण्यास अँड.श्रीमती कल्पना चव्हाण यांची विधि व न्याय 
विभागाने संदर्भीय क्र.१ येथील अधिसुचनेन्वये विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून खाली नमूद 
केलेल्या दराने नियुक्‍ती केलेली आहे. तसेच, अँड.श्रीमती चव्हाण यांना मंजूर केलेली फी, संदर्भीय 
2 येथील अधिसुचनेन्वये, ag fay सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती केलेल्या, 
ASA SAAR आव्हाड यांनाही मंजूर करण्याबाबत शासनाने मान्यता दिलेली आहे. सबब, 
उपरोक्त दोन्ही अभियोक्त्यांना खालीलप्रमाणे फी अदा करण्यास शासन मान्यता देत आहे. 


अ) न्यायालयात प्रतिदिन उपस्थिती करीता रु.१०,०००/- 


बो) मुंबई बाहेरील न्यायालयातील उपस्थितीकरीता रु.२०,०००/- 


क) दोन्ही बाजूचा प्रवास खर्च 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (00) १०८, राज्य 
मुख्यालय पोलीस (०२) (०१) शहर पोलीस आस्थापना - (२०५५ ००९७) - २८ व्यावसायिक सेवा या 
लेखाशिर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून मासिक निधी विवरणपत्रानुसार 
भागविण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१३/प्र.क्र. ३८७ /पोल-१० 


8. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.२७२/१७/व्यय-७ दिनांक 
२७.०९.२०१७ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७११०११५५१४३०२२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Kishor Shyamrao Bhalerao 


. 
K | ५ h (0 r DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Home Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=ce6f6edd7e1dfc6b4d6b65b7d93aalal 
5 h ya mM fa O dbcf0ec79c7c2143850ff6e8fdcb4c0d, 
serialNumber=94524ab889e2fa9e6bfe5e1e5842 
688 1bc36b968ffd0f45ce2d4bd3ff527ded2, 
B h a | e fa (0 cn=Kishor Shyamrao Bhalerao 
Date: 2017.11.01 15:38:37 +05'30' 
(कि. शा. भालेराव) 


उप सचिव (विधि), गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१. पोळीस आयुक्त ,बृहन्मुंबई. 

२. सह पोलीस आयुक्त, आर्थीक गुन्हे विभाग, बृहन्मुंबई 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १ , मुंबई . 

४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. अँड. श्री.अविनाश आव्हाड, विशोष सरकरी अभियोकता (मार्फत - सह पोलीस 
आयुक्त, आर्थीक गुन्हे, बृहन्मुंबई) 

७. विधी व न्याय विभाग (कार्यासन-१४) मंत्रालय, मुंबई. 

८. वित्त विभाग (व्यय- ७), मंत्रालय, मुंबई. 

९. निवड नस्ती (पोल-१०). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


